वार्षिक योजना सन २०१४-१५ 
पोलीसांच्या निवासी इमारतींच्या 
बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ (१) / पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:५ जानेवारी२०१५ 
वाचा: 
१) क्रमांक : पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२७-अ / वार्षिक योजना 

/ 2098 -१५/०१, दिनांक ४/६/२०१४. 

क्रमांक : वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अंदाज २०१४ / प्र. क्र. ११०/ अर्थ-३, दिनांक १/७/२०१४. 


क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक : सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ / पोल-७, दिनांक : २६ 
नोव्हेंबर, २०१४. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


शासन निर्णय क्रमांक : सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ (१) / पोल-७,दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१४ 
मधील परिच्छेद ३ ऐवजी खालील प्रमाणे परिच्छेद 3 वाचण्यात यावा:- 

३. यासाठी होणारा खर्च " मागणी क्र. बी -१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च (00) Coo इतर खर्च (00) (04), पोलीस विभागासाठी निवासी इमारतींच्या बांधकामाकरीता महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास अनुदान ( ४०७० ०१५१ ) ( योजनांतर्गत ), ५३ मोठी 
बांधकामे " या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकून तो सन २०१४-१५ वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०५१६११२३९९२९असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने. 


> टर 


(9 क तती ts ne Chitra 
hitra 11.1 
be Patodekar, C = IN, S = 
Shahaji हाता? 
MAHARASHTRA, OU = 
P ato d € ka if Date: 2015.01.07 15:04:18 
चित्रा पाटोदेकर 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीसमहासंचालक, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ (१) / पोल-७, 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या, 
वरळी, मुंबई. 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


४. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


५. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 
९. गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (पोल-७). 


पृष्ठरपैकी२ 


